मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत नंदूरबार 
जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक ADB NDR 
83-०२ मधील श्रीखेड ते भोरटेक रस्ता 
सा.क्र.२/३६० येथे पुलाचे बांधकाम करणे, 
ता.शहादा या कामास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१०८/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १२ एप्रिल, 2023 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.४४६/बांधकाम-४, दिनांक ०१ 
मार्च, २०२१. 
२) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/१९१०/२०२२, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना : 

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत नंदूरबार जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक ADB NDR 
88-०२ मधील श्रीखेड ते भोरटेक रस्ता सा.क्र.२/३६० येथे पुलाचे बांधकाम करणे, ता.शहादा या कामास 
ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ०१ मार्च, २०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये रू.५६३.२४ लक्ष इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर 
कामाचा कार्यारंभ आदेशा दिनांक ०९ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी देण्यात आला आहे. 


०२. विषयांकित कामाच्या तांत्रिक मान्यतेच्या वेळी सदर पुलाच्या U/S ला Appron ३ मीटर व 
५ मीटर D/S भरावावर PCC, Box Return ऐवजी Solid Return, पुलाच्या मातीकामात नाला ट्रेंचीग चे 
काम, पुलाच्या खोदकामाच्या मातीकामात नाला Bed Level व Over Burden वरील खोदकाम मुळ 
अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले नाही, पुलाच्या बांधकामाचे Steel design नव्याने करण्यात आल्याने, 
सा.क्र.२/९७५ ते ३/२१५ मध्ये २४० मी. लांबीकरिता डांबरीकरणाऐवजी २०० मी.मी. जाडीचा M-30 ग्रेड चा 
सिमेंट काँक्रिट रस्ता, संरक्षण भिंत आणि भरावावर Stone pitching मुळे तसेच भाववाढ फरक रक्कम, 
जीएसटी व इतर कारणांमुळे सदर कामाच्या मुळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्ताव, मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांच्या उक्त 
वाचा मधील अ.क्र.२ येथील दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५०८/बांधकाम-४ 


०३. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत नंदूरबार जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक ADB NDR BR- 
०२ मधील श्रीखेड ते भोरटेक रस्ता सा.क्र.२/३६० येथे पुलाचे बांधकाम करणे, ता.शहादा या कामाच्या 
तांत्रिक मान्यतेच्या वेळी सदर पुलाच्या U/S ला Appron ३ मीटर व ५ मीटर D/S भरावावर PCC, Box 
Return ऐवजी Solid Return, पुलाच्या मातीकामात नाला ट्रेंचीग चे काम, पुलाच्या खोदकामाच्या 
मातीकामात नाला Bed Level व Over Burden वरील खोदकाम मुळ अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले नाही, 
पुलाच्या बांधकामाचे Steel design नव्याने करण्यात आल्याने, सा.क्र.२/९७५ ते ३/२१५ मध्ये २४० मी. 
लांबीकरिता डांबरीकरणाऐवजी २०० मी.मी. जाडीचा M-30 Ys चा सिमेंट काँक्रिट रस्ता, संरक्षण भिंत 
आणि भरावावर Stone pitching मुळे तसेच भाववाढ फरक रक्कम, जीएसटी व इतर कारणांमुळे मुळ 
किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सदर कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत नंदूरबार जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक ADB NDR 8३-०२ 
मधील श्रीखेड ते ARCH रस्ता सा.क्र.२/३६० येथे पुलाचे बांधकाम करणे, ता.शहादा या कामात प्रस्तावनेत 
नमुद कारणांमुळे किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. 


०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे. 
(Rs.Lakh) 
Package Name of Work AA Tender Revised Excess % 
No. Sancation Cost Expenditure over Excess 
Cost AA over AA 
cost cost 
1 2 3 4 5 | 6 oe 
ADB [sie ते भोरटेक weal! 563.24 | 517.30 647.36 84.11 | 14.93 
NDR | a= eee 
a 2/340 येथे gore बांधकाम 
करणे, ता.शहादा, जि. नंदूरबार 
Total 563.24 | 517.30 647.36 84.11 | 14.93 
03. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषनानुसार काम पुर्ण करावयाचे झाल्यास रू.६४७.३६ लक्ष 


इतका अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या १४.९३ % जास्तीचा म्हणजेच 
रू.८४.११ लक्ष जास्तीचा आहे. 
०४. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ 
(२७अ) नुसार, सुधारीत अंदाजातील अधिक्य सुरूवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५ % 
मर्यादेपर्यंत मंजुर करण्याचे पुर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागास आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्राम सडक 
योजने अंतर्गत नंदूरबार जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक ADB NDR 8३-०२ मधील श्रीखेड ते भोरटेक 
रस्ता सा.क्र.२/३६० येथे पुलाचे बांधकाम करणे, ता.शहादा या रस्त्याच्या कामास रू.६४७.३६ लक्ष 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५०८/बांधकाम-४ 


इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


येत आहे. 


४.१ 


४.२ 


४.२ 


5.४ 


४.५ 


४.६ 


०५. 


सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 
ज्या कारणाकरिता अधिक्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, तो या कामाकरिताच्या मंजुर 
निविदेमधील सर्व अटी, शर्ती (Terms and Conditions) व तरतूदींच्या अनुषंगानेच आहे, 
याची खातरजमा ठेकेदारास प्रत्यक्ष अधिक्याची रक्‍कम प्रदान करण्यापूर्वी करावी. 
कामाची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, 0४७ तत्वे, वित्तीय मर्यादा 
व विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी. 
सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 
क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. 
सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 
या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा व त्यापेक्षा जास्त 
खर्च होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च 


०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००) (०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना 


नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३” 
या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.गीकीघा890॥09.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०४१२१६४७५१६८२० असा 


आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.04.12 18:52:27 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५०८/बांधकाम-४ 


२. जिल्हाधिकारी, नंदूरबार. 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार. 
४. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे. 
५. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, नाशिक विभाग, नाशिक. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदूरबार. 
१०. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, जिल्हा नंदूरबार. 
११. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, नंदूरबार. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदूरबार. 
१३. वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना. 
१४. माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१५. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


